मंत्रालयीन विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखकांची 
दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची अंतरिम ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः AY २३२२/प्र.क्र.९/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग,मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ३ मार्च, २०२२ 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : साजेसू २३२२/प्र.क्र.९/१४-अ, 
दिनांक २४.०१.२०२२ 
शासन परिपत्रक 


मंत्रालयीन विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखकांची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची संदर्भाधिन 
दिनांक २४.०१.२०२२ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. यासंदर्भात आक्षेप/त्रुटी 
असल्यास दिनांक १५.०२.२०२२ पर्यंत सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्याबाबत सर्व मंत्रालयीन 
विभागांना कळविण्यात आले होते. तथापि, मंत्रालयीन विभागांकडून कोणत्याही त्रुटी/आक्षेप प्राप्त झालेले 
नाहीत. सबब, प्रस्तुत ज्येष्ठतासूची अंतरिम करण्यात येत असून, ती या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट- अ 
आणि ब येथे जोडण्यात आली आहे. सदरहू ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना 
२१.०६.२०२१ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. 
२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब च्या 
दिनांक २९.१२.२०१७ मधील सुचनांनुसार फक्त खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आल्यामुळे दिनांक १.१.२०१८ पासून पुढील निवडश्रेणी लघुलेखक पदावर 
पदोन्नती दिलेल्या उच्चश्रेणी लघुलेखकांना अद्याप नियमित नियुक्तीचा दिनांक देण्यात आला नाही. 
त्यामुळे त्यांची ज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली नाही. यास्तव सदर निवडश्रेणी लघुलेखक यांची नावे 
परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 
३. सदर ज्येष्ठतासूची मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
४. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी सदरहू ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घ्यावी. 
तसेच, आपल्या विभागातील निवडश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत 
संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घेण्याबाबत कळवावे. 
५. सदर शासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक २०२२०३०३१७०६३५११०७ असा आहे. 
हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, वा 

BHINGARDE Di esac Pana यी 
(वृषाली वि.भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. संबंधित मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२.निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ) 


वर्गाचे नांव - निवडश्रेणी लघुलेख 


परिशिष्ट तीन - अ 
री, २०२२ 


अ.क्र. | नियम ३ (२) | श्री/ मराठी/ | संबंधित प्रवर्ग विभागाचे नांव | नियम ३(२)(अ) | जन्मदिनांक सेवानिवृत्तीचा ।ज्येष्ठतेचा दिनाक शेरा 
(ब) नुसार | श्रीमती । कर्मचाऱ्याचे नांव | इंग्रजी | पदावरील नुसार संवर्गात दिनांक 
ज्येष्ठता नियुक्तीचा प्रत्यक्ष रुजू 
क्रमांक मार्ग दिनांक 


: 1... 0 0: I ८ ७. १ 


मराठी ।पदोन्नत खुला | ye विभाग 40-06-2099] २३-०६-१९६५॥ - 30-0§-2023] १०-०६-२०११॥|वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती - 
दि.८.२.२०१८ 
श्री हे.वि.केळसकर | मराठी ।पदोन्नत इमाव |नविवि ०९-०२-२०१२| १३-०२-१९६५५ C-02-2023] ०९-०२-२०१२ वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती - 
दि.१६.३.२०२० 


श्रेणी - रु.४४,९००-१,४२,४०० (एस-१६) 


% 


(अ) 
खुला 
॥ णा 
टॅ 
a ania rd 
7 
खुला - 


मराठी ।पदोन्नत खु जलसंपदा १६-०२-२०१५) ०३-०५-१९६६| ३१-०५-२०२४) १६-०२-२०१५॥वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती - 
दि.२०.४.२०२१ 
इंग्रजी |पदोन्नत खुला  ।गृह विभाग 04-019-209&] ०५-०४-१९७११ ३०-०४-२०२९१ ०५-०७-२०१६॥वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती - 
दि.२०.४.२०२१ 
श्री ता.द.पाटील मराठी ।पदोन्नत खुला fafa 04-019-209&] 09-06-98 GW] ३१-०५-२०२५१ ०५-०७-२०१६॥वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती - 
दि.२०.४.२०२१ 


शि शि गोणी, पका मराठी [Tala इमाव ।|विवि ०५-०७-२०१६| 02-08-9284]  ३०-०४-२०२३| ०५-०७-२०१६|वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ 


तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती - 
_ 


दि.२०.४.२०२१ 
मराठी [Tala कोविरोवउवि ०५-०७-२०१६| ०५-१०-१९६८| 3.9-40-202G] ०५-०७-२०१६ वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती - 
खख 
i a शती की नियोजन | ००-08२०१६ १८-०३-१२७७| ३१००३२०३०५ ०५-०७-२०१६ 
Aled [Sx तकी मराठी |पदोन्नत वित्त विभाग 23-04-2099] २७-०९-१९६४| ३०-०९-२०२२१ २३-०५-२०१७|वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती - 
| विगत दि.२०.४.२०२१ 
क ee 100 
ल कळी Sees eet eee Ape a = 54 SO Gare eee ०0 


Ce Ce | ee ee en ee I ————— EO 
Eee es 


परिशिष्ट तीन - ब 
संवर्गाचे नांव - निवडश्रेणी लघुलेखक 


वेतनश्रेणी - रु.४४,९००-१,४२,४०० (एस-१६) 


स्थानिक 
पदोन्नतीचा दिनाक 


२६-१०-१९६७ | ३१-१०-२०२५ | २९-०५-२०१८ सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब 
च्या दि.२९.१२.२०१७ च्या 


इंग्रजी |पदोन्नती |खुला जलसंपदा १२-०५-१९७२ | 39-04-2030 | २९-०५-२०१८ ।पत्रान्वये दि.२९.५.२०१८ रोजी 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 


श्रीमती |ज्यो.भा.कोकितकर |मराठी fueled |खुळा  ।साबांवि २९-०२-१९६८ | २८-०२-२०२६ | २९-०५-२०१८ |पदोन्नती देण्यात आली. त्यामुळे 
जेष्ठता अनिश्चित आहे 
i | ति 
मराठी ।पदोन्नती खुळा  ।शाशिवक्रौवि २५-.३-१९७३ | ३१-०३-२०३१ | ०९-०५-२०१९ ।सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब 
च्या दि.२९.१२.२०१७ च्या 
é ८ श्री वि.न.कातोडे मराठी ।पदोन्नती |खुलळा  |अविवि ०२-०६-१९६४ | ३०-०६-२०२२ | ०९-०५-२०१९ ।पत्रान्वये दि.९.५.२०१९ रोजी 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 


8 ९ fated [garda मराठी ।पदोन्नरती [खुला  ।मृवजसंवि 54-04-4809 [90-08-2034 | 08-04-2099 ।पदोन्नती देण्यात आली. त्यामुळे 
बोडी ती ह a क व भाब 
श्रीमती ।वे.प्र.पाटणकर मराठी ।पदोन्नती |इमाव  ।नविवि १र०रवरदर | 90-09-2020 | 46-03-2020 सामान्य प्रशासन विभागावर ब 
श्रीमती ।मा.म.शिंदे मराठी ।पदोन्नञती fet  |वैशिवऔद्रवि ०८-१२-१९६९ । ३१-१२-२०२७ | १६-०३-२०२० ।पत्रान्वये दि.१६.३.२०२० रोजी 
बिडी ही 7 ae 
१२ fata ।मि.वि.रेडकर मराठी ।पदोन्नती ।खुळा  ।नियाजन विभाग २५-०३-१९६४ | ३१-०३-२०२२ | १६-०३-२०२० |पदोन्नती देण्यात आली. त्यामुळे 
ee en en feat 
१३ श्रीमती ।व.म.वाड मराठी |पदोन्नती |खुळा  |उद्योग,ऊर्जा व कामगार | ०८-०६-१९६७ | ३०-०६-२०२५ | ०६-०५-२०२१ सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब 
१४ श्रीमती ।अं.अ.प्रभू मराठी  ।पदान्नती |विमाप्र [fe विभाग 04-02-9909 | २८००२०२०२९ | 0%-04-2029 पत्रान्वये दि.६.५.२०२१ व 
ee ee... 


श्रीमती ।सं.ऱं.भोगवेकर मराठी पदोन्नती ।इमाव जलसंपदा विभाग १९-०६-१९६४ ३०-०६-२०२२ ०६-०५-२०२१ स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली. 
त्यामुळे जेष्ठता अनिश्चित आहे 
शि 
श्री अ.अ.शेख मराठी  ।पदोन्नती (खुला इतर मागास बहुजन ०१-०८-१९६७ | ३१-०७-२०२५ |] 0६-०५-२०२१ 
कल्याण विभाग 
a —_ 
" 


_ 


— 


